महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील 
सातारा विभागातील महाबळेश्वर बसस्थानकाची 
पुनर्बांधणी करण्याच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०९/परि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२४ 

संदर्भ :- 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे 

पत्र क्र. यांचे पत्र क्र.राप/स्थाअ/कामे/३२९४, दि.०१.०८.२०२४ 
थरस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील रा.प. सातारा विभागातील 

महाबळेश्वर बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भात अंदाजपत्रकामध्ये फलाट, सेप्टिक 
टॅक व गटर व्यवस्था अद्ययावत करणे, चालक/ वाहकांकरीता विश्रांतीगृह कक्ष 
उभारणे, वाहतुक नियंत्रण कक्ष, सहाय्यक वाहतूक अधिक्षक कक्ष, हिरकणी कक्ष, 
आरक्षण कक्ष, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, महिला विश्रांतीगृह, स्थानक प्रमुख कक्ष, 
रिझर्वेशन व पासेस कक्ष, पार्सल ऑफिस, प्रसाधनगृह, कुंपणभिंत इ. विकासात्मक 
कामांसाठी एकूण रु.१४,९९,९०,०००/- (एकुण अक्षरी रुपये चौदा कोटी नव्याण्णव लक्ष 
नव्वद हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
यांच्या संदर्भीत प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, रा.प. सातारा विभागातील महाबळेश्वर 
बसस्थानकाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी एकूण रु.१४,९९,९०,०००/- (एकुण अक्षरी रुपये 
चौदा कोटी नव्याण्णव लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
अटींची पुर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०९/परि-१ 


(अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

(आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

(इ) सदर कामासाठी संबंधित कार्यकारी अभियंता यांचेकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात यावी. 
(ई) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/ता.क.१, दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(उ)सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या नियत व्ययामधून 
करण्यात येईल. 
(ऊ) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्र .बिडीजी/२०१७ प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
(एसदरचे जुने बांधकाम तोडणे इ. बांधकामपुर्व बाबी या रु.१४.९९ कोटी रकमेतून करण्यात यावे. 
२. सदरील पुनर्बांधकामाचे अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ. | कामाचा dates परिणाम |दर HU | रक्‍कम 
क्र (प्रति चौ.मी.) 
an बसस्थानक इमारत 
तळमजला १२५० २८००० रू.३,५०,००,०००.०० 
पहिला मजला ८४० २८००० रू.२,२५,२०,०००.०० 
२०९० एकुण (अ) रू.५,८५,२०,०००.०० 
Q । पाणी पुरवठा व सांडपाणी व्यवस्था (4% OF रू.२९,२६,०००.०० 
3) 
३ | विद्युत काम- इंटरनल (4 % OF 3) रू.२९,२६,०००.०० 
एक्ट्रनल (६% OF 3) रू.3५,११,०००.०० 
४ | फायर फायटिंग (७४०० per sqm) २०९० ४०० रू.८,३६,०००.०० 
५ | रेनवॉटर हारवेस्टींग(आवऱयकतेनुसार) lumsum amt रू.१५,००,०००.०० 
एकुण (ब) रू.१,१६,९९,२००.०० 
एकुण (क) = A+47 रू.७,०२,१९,२००.०० 
& कुंपणभिंत व गेट १५०० ८००० रू.१,२०,००,०००.०० 
७ । कठिणीकरण / काक्रोटीकरण वाहनतळ | ६००० ५९०० रू.३,५४,००,०००.०० 
(आवड्यकतेनुसार) 
एकुण (ड) रू.४,७४,००,०००.०० 
एकुण (I) =H+ S|]  रू.११,७६,१९,२००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०९/परि-१ 


८ | कामगार विमा 9% () रू.११,७६,१९२.०० 
९ | कॉान्टेजन्सी ४% of (I) रू.४७,०४,७६८.०० 
Fae" मटेरिअल टेस्टिंग व रायल्टी 2% () रू.२३,५२,३८४.०० 
aa | वस्तू व सेवा कर १८% () लड १00६00 
१२ | वास्तूविशारद शुल्क २% (|) रू.२३,५२,३८४.०० 
१३ | विकास शुल्क त यद 


एकुण (Il) रू.३,२३,५७,१८४.०० 
एकुण (॥)-॥। रू.१४,९९,७६,३८४.०० 
निव्वळ रक्‍कम रू. | रू.१४,९९,९०,०००.०० 


(एकुण अक्षरी रुपये चौदा कोटी नव्याण्णव लक्ष नव्वद हजार फक्त) 
३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र.बी-३३०५५ , मार्ग परिवहन ००-१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपकामांना सहाय्य (००) (००) (०१) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ बसस्थानकांचे 
आधुनिकीकरणांतर्गत बांधकाम व इतर सोयी सुविधा (३०५५ ००५२) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मिती 
करिता अनुदान" या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्तीय अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१), १३४(२) आणि १३४ (३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या 
वित्तीय मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ 
मधील अ.क्र.१. परिच्छेद क्र. १३४(१) निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०४१७१३२०६४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARIKA ASHISH 
GANVIR 


(सारिका गणवीर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०८२४/प्र.क्र.१०९/परि-१ 


३) अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई. 

४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
६) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७) कक्ष अधिकारी (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती कार्यासन परि-१, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


